श्री. राजेश नरसिंगराव पुंजल, तांत्रिक अधिकारी, 
विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर 
यांना जिल्हा पुरवठा अधिकारी, हिंगोली या रिक्‍त 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : अतिका-३१२३/प्र.क्र.८३/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ मार्च, २०२४. 


संदर्भः- १) महाराष्ट्र नागरी सेवा वेतन (नियम), १९८१ मधील नियम, ५६. 

२) शासन परिपत्रक, सा.प्र.वि., क्र.एस आरव्ही-२०१८/प्र.क्र.२०८/कार्या.१२, दि.०५.०९.२०१८. 

३) शासन आदेशा, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र.पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.२७२/ना.पु.१५, दि.२३.०३.२०२३. 

४) शासन अधिसूचना, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि., क्र. सेपनि-१२२०/प्र.क्र.१४०/ना.पु.१५, दि.२७.०३.२०२३. 
५) शासन आदेश, महसूल व वन विभाग, क्र.टिआरएफ-०२२४/प्र.क्र.२८/ई-२, दि.१५.०२.२०२४. 

६) जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांचा आदेशा, क्र.२०२४/अ-२/आस्था-०१/कावि, दि.५.०३.२०२४. 


शासन आदेशा 


१. संदर्भ क्र. 2 येथील शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.५.९.२०१८ अन्वये अतिरिक्त कार्यभार 
सोपविण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना व तरतुदी विचारात घेऊन पुरवठा यंत्रणेतील श्री. राजेश नरसिंगराव 
jae, तांत्रिक अधिकारी, विभागीय age कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी, हिंगोली या रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील शासन आदेश होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


२. श्री. राजेश पुंजल, तांत्रिक अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांनी जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी, हिंगोळी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तात्काळ धारण करावा. 


३. संदर्भ क्र. ६ येथील दि.२६.०२.२०२४ च्या आदेशान्वये जिल्हा पुरवठा अधिकारी, हिंगोली या Rea 
पदाचा श्री. गणेश महाडिक, उपजिल्हाधिकारी, (रोहयो), जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली यांच्याकडे 
सोपविण्यात आलेला अतिरिक्त कार्यभार या आदेशान्वये संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१११२५४५६७५०६ असा आहे. सदर आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे ष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार ]ददेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by TATOBA MARUTI KOLEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL SUPPLIES AND 
CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
25. -f6809ddecc0e0507860e37e9935ab3a70135 10f4fe04fad27512588a0bc8 
OLEKAR : 


a, 

955F3675ACC122F51E0C39F63F7CC88EEC49 
TOBA MARUTI KOLEKAR 
57 +05'30' 


(तातोबा कोळेकर) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) श्री. गणेश महाडिक, उपजिल्हाधिकारी, (रोहयो), जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली. 
(जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांच्यामार्फत). 
२) श्री. राजेश नरसिंगराव Gores, तांत्रिक अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर. 
(उप आयुक्त (पुरवठा), छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत). 


शासन आदेश क्रमांकः अतिका-३१२३/प्र.क्र.८३/ना.पु.१५ 
Wd :- 


मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर . 
जिल्हाधिकारी, हिंगोली. 


१) 
) 
) 
) 
) उप आयुक्त (पुरवठा), छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
) 
) 
) 
) 


AD 


Cc NV 


Cc 
eS 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -9 /2, मुंबई /नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर /हिंगोली. 

सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


nN SG <£0 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


